कोकण िकास पॅकेज अंतर्गत 

महाराष्ट्र मेरीटाईम नोर्डामार्फत जेट्टी / शेड 
बांधण्याकरीता बंदरालगत सुखसोयी 
करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन 


2 ७ गृह विभाग ee 
शासन Pek क्रमांक पीएलएन ०६०९/प्र.क्र-८६/बंदरे-१, 
- मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक : २९_ जुलै, २००९ 


बाचा :- मुख्य कार्यकासे अधिकारो, महाराष्ट्र मेरोटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक ममेबो/ मुकाअ/अभि-१/२००९, दिनांक २२.०६.२००९: | 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्याला ७२० कि.मी. .लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. या 
किनारपट्टीत vo लहान बंदरे, उपबंदरे ब ६७ खाड्या आहेत. या किनारपट्टीलगत बहुतांशी लोकवस्ती 
ही किना-यालगत आहे. अंतर्गत जलमार्ग हा प्रवासी वाहतुकीच्या दृष्टीने सुखकर तसेच, कमी वेळेचा 
असल्याने प्रबासी या मार्गाकडे आकृष्ट होतात. या जिल्ह्याचा विकास / अंतर्गत-जलमार्गातून बाहतुकं 
करण्यासाठी किना-यालगत जेट्टी / शेड व इतर सुविधा करणे आवश्यक आहे. .. 

कोकण विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २००९-१० या वर्षाकरीता रुपये ९७ कोटी; संन 
२०१०-१९ करीता रुपये १७ कोटी ब सन २०११-१२ करोता १६ कोटी' अंसे एकूण रुपये ५० wat 
किंमतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात STAT असून प्रस्ताब मंत्रीमंडळाच्या दिनांक Oe जून, २००९ रोजी. 
झालेल्या बैठकीत विचारार्थ सदर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये 
झालेल्या चर्चेनुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. । 


शासन निर्णय :- 


कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी ब सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये जलबाहतुकीचा. 
बिकास करण्यासाठी किना-यालयगत जेट्टी / शेड बांधण्याची कामे करण्यासाठी ४६ Aa जेट्टी 
बांधणे ब अस्तित्वात असलेल्या ४९ जेट्टी दुरुस्त करण्याकरीता सन २००९-१० साठी रुपये १७ कोटी, 
सन २०१०-११ करीता रुपये १७ कोटी ब सन २०११-१२ करोता रुपये १६ कोटी असे एकूण रुपये ५० 
कोटी निधी खर्चाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. नबीन जेट्टी बांधणे / शेड बांधणे 
अस्तित्वात असलेल्या जेट्टींची दुरुस्ती करणे इत्यादी प्रस्ताबासं प्रथम शासनांची मान्यता घेण्यांत .- 
याबी. ; 


हा शासन निर्णय मंत्रीमंडळाच्या दिनांक २४ जूंन, २००९ रोजो झालेल्या बैठकोत 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित:करण्यात यरेत आहे. 


Wa, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल.यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


२५०10." 
i (प्र. ता. गौड) 
Re सत्रिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव . . | 
मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुंख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन - . 


प्रधान सचिब (नियोजन), नियोजन बिभाग, मंत्रालय,. . 

प्रधान सचिव (वित्त), वित्तं ब्रिभाग, मंत्रालय, 

सचित्र (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, री 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई, 

विभागीय आयुक्त, कोकणं बिभाग; कोकण भवन, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई, 
सह सचिव (बीयुंडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, 

जिल्हाधिकारी, ठांणे / रायगडं / रत्नागिरी / सिंधुदूर्ग 

निवडनस्ती (बंदरे-१), गृह विंभाग, 


